राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील ३२ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२२ 
ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-०४.०३.२०२२ 


वाचा: १) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र:-राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/ 
२०-अ, दि.२६.०८.२०२१. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२२.०२.२०२२. 
३) राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाचे पत्र क्र.राजभ/रापप्र/आस्था/अस्थायी पदे/ 
२०२१-२२/२०८, दि.२७.०१.२०२२ 
शासन निर्णय:- 
राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील ३२ अस्थायी पदांना सुधारीत 
आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.२६.०८.२०२१ अन्वये दि.०१.०९.२०२१ पासून दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दि.२२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्यपालांचे परिवार प्रबधंक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेल्या ३२ अस्थायी पदांना, सुधारीत 
आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, 
दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


3. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये 
दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.२२.०२.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ध्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashira.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०७१२५०३४५७०७ असा आहे.सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Umesh Madhukar Madan 
= Umesh Madi 


Umesh Madhukar य cormnen ot tiaraashes ou 
Madan SSE ne OMNI ATON DEFARINENT 
( उमेश म.मदन ) 
सोबत : परिशिष्ट उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 

२. मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 


शि 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, आ.पु.क., मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ . 

कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवडनस्ती (HT. 20-31) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ, दि.०४.०३.२०२२ चे सहपत्र 
राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 


पदनाम व वेतनश्रेणी 7 पदनिर्मितीचा शासन निर्णय | दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत लेखाशिर्ष 
क्रमांक व दिनांक पदे चालू ठेवण्याचा 
घेण्यात आलेला 
शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 
अतिरिक्त परिवार | १ शासन निर्णय, नी. अँन्ड एस | शा.नि. सा.प्र.वि. क्र. | ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, उप- 
प्रबंधक विभाग क्र. आरएजे-१०५७/ । राजभ- राष्ट्रपती, राज्यपाल, 
एस-२३ : ६७७००- के, दि.२०.०७.१९५७ २०२१/२४२/प्र.क्र.१२ | संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 
२०८७०० ८/२०-अ, (०३) राज्यपाल / संघराज्य 
दि.२६.०८.२०२१ क्षेत्र प्रशासक, 
(१०३) परिवार आस्थापना 
(०१ (०१ राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक (भारित) 
(अनिवार्य) ०१-वेतन 
(२०१२ ००४१ 
गृहपाल १ | शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८ : २५५००- आरएजे/११८०/ 
८११०० ११०८/२०-अ, 
दि.२७.०८.१९८० 
शिपाई १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१ : १५०००- आरएजे/११७२/एल-२, 
४७६०० दि.११.०८.१९७२ 
लिपिक-टंकलेखक १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(मराठी) आरएजे/११८५/प्र.क्र. 
एस-०६ : १९९००- ९७/८५/२०-अ, 
६३२०० दि.१८.१०.१९८५ 
सहायक उद्यान | १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
पर्यवेक्षक आरएजे/१०९४/२३४/ 
एस-०८ : २५५००- प्र.क्र.9८/९४/२०-अ, 
८११०० दि.३१.०७.१९९५ 
सहायक आचारी, | १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६ : १९९००- आरएजे/१००८/८६४/ 
६३२०० प्र.क्र.३६६/०८/२०-अ, 
दि.२३.०७.२००९ 
कनिष्ठ स्वयंपाकी १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०५ १६६००- 
५२४०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 


८. | स्वयंपाकघर ३ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. | शा.नि. सा.प्र.वि. क्र. । ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, उप- 
मदतनीस आरएजे/१००८/८६४/ राजभ- राष्ट्रपती, राज्यपाल, 
एस-०१ : १५०००- प्र.क्र.३६६/०८/२०-अ, २०२१/२४२/प्र.क्र.१२ | संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 
४७६०० दि.२३.०७.२००९ ८/२०-अ, (०३) राज्यपाल / संघराज्य 

दि.२६.०८.२०२१ क्षेत्र प्रशासक, 
(१०३) परिवार आस्थापना 
(०१ (०१ राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक (भारित) 
(अनिवार्य) ०१-वेतन 
(२०१२ ००४१) 

९. । सहायक १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०५ : १८०००- आरएजे/१००८/८६४/ 
५६९०० प्र.क्र.३६६/०८/२०-अ, 

दि.२३.०७.२००९ 

iw पॅन्ट्रीमन, २ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०५ : १८०००- 

५६९०० 

पि १. | प्लेट वार, ३ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१ : १५०००- 

४७६०० 

१२. | वाहन चालक ४ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६ १९९००- 

६३२०० 

१३. | खाद्यपेय सहायक । १ शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८ : २५५००- आरएजे/१००८/ २०७/ 

८११०० प्र.क्र.७५/१०/२०-अ, 
दि.१८.०८.२०१० 

हिं लघुटंकलेखक १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८ २५५००- 

८११०० 

१५. | लिपिक १ वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६ १९९००- 

६३२०० 

१६. | परिचारिका १ शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र. वरील प्रमाणे ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, उप- 
एस-१३ : ३५४००- आरएजे/११९३/ राष्ट्रपती, राज्यपाल, 
११२४०० १४३५/प्र.क्र.६६/९३/ संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 


२०-अ, दि.२७.०७.१९९५ 


(०३) राज्यपाल / संघराज्य 
क्षेत्र प्रशासक 

(१०३) परिवार आस्थापना 
(०३) (09) राज्यपाल, त्यांचे 
कुटुंबिय व कर्मचारी वर्ग 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२४२/प्र.क्र.१२८/२०-अ 


यांच्याकरीता वैद्यकीय 
सुविधा 

०१- वेतन (भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००६१) 


| कक्ष सेवक ८ शा.नि.सा.प्र.वि. क्र.आरएजे- वरीलप्रमाणे U4, २०१२, राष्ट्रपती, उप- 
एस-०१ : १५०००- १००८/८६४/प्र.क्र.३६६/०८/ राष्ट्रपती, राज्यपाल, 
४७६०० २०-अ, दि.२३.०७.२००९ संघराज्य क्षेत्राचे 
प्रशासक,(०३) राज्यपाल / 
संघराज्य क्षेत्र प्रशासक, 
(१०३) परिवार आस्थापना 
(09)(09) राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक 
(भारित)(अनिवार्य) ०१-वेतन 
(२०१२ ००४१) 


एकूण पदे...... ३२ 


Digitally signed by Umesh Madhukar Madan 


U mes h Mad h U Kar DN: CN = Umesh Madhukar Madan, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
= GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
M ad an Date: 2022.03.07 12:54:29 +05'30' 


(उमेश म. मदन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


